मारावया ॥।१०॥। दैत्येंद्र तो व्याघ्ररूप घेत । तेव्हां गजानन सिंह होत। 
त्या मयूरेशास त्या रूपांत । न जाणती विप्रसुत ।।११।। मुनिबाळ त्यास 
शोधिती । रानांत इतस्ततः भटकती । दर्शनोत्सुक ते चिता करिती । 
झोपले शेवटीं थकूनियां ।।१२।। श्रमानें त्यांस निद्रा येत । दक्षिणेकडे 
पाय त्यांचे असत । तें पाहून यम बांधित । त्या मुनिपुत्रांसी निगडांनी 
11१३॥॥ त्यांस बांधून स्वपुरीं नेत । यम होता कर्तव्यपूर्तिमोदांत । इकडे 
व्याघ्ररूप दैत्यास मारित । मयूरेश तो परतला स्वपुरासी ।।१४।। 
तेथ मुनिपुत्रांसी न पाहत । तेव्हां झाला अति विस्मित । अंतर्ज्ञानानें 
त्यास ज्ञात । वृत्तान्त झाला मुनिपुत्रांचा ।।१५।। मयूरेश स्वर्गलोकीं 
गेला । त्यानें स्वबळें यम जिंकला । त्या मुनिसुतांचा झाला । संरक्षक 
तो प्रेमळ ।।१६।। सर्व मित्र करिती जयजयकार । गाती गणेश्वराचें 
स्तुतिस्तोत्र । ऐशा नानाविध क्रीडा बालवीर । मयूरध्वज तेथें दाखवी 
।।१७।। पंधरा वर्षे वयाचा झाला । गणेश्वरे दैत्यगण असंख्य मारिला। 
Wat अनेक खेळ खेळला | आपुल्या बाळमित्रांसवें ।।१८।। तदनंतर 
एकदा नारदमुनी । गणेशाच्या सतत भजनीं । पूजनीं मननीं दंग होऊनी । 
वीणावादन करीतसे ।।१९।। योगी नारदाचें स्वागत करिती । शंकर 
तयासी पूजिती । अर्घ्य पाद्य देऊन विचारिती । इतिवृत्त जगांतलें ।।२०।। 
तेव्हां नारद हर्षयुक्त | शंकरास सांगे वृत्तान्त । ब्रहमदवें पूर्वी केलें तप 
नितांत । सिद्विबुद्धी आराधिल्या ।।२१।। त्यांनीं त्यास दिलें वरदान। 
कन्या होऊन भूषवूं सदन । केलें आपुलें सत्य वचन । प्रजापतीच्या 
घरीं जन्मल्या ।।२२।। आतां त्या झाल्या उपवर । दुसरा न मिळे योग्य 
वर । मयूरेश हाचि श्रेष्ठ थोर । उभय कन्यांसी वाटतसे ।।२३।। तरी 
werd मज पाठविलें । कन्याद्र्यासाठी याचिलें । त्याचें मागणें मान्य 
केलें । तरी तो होईल हर्षभरित ।।२४।। शंकराने तें मान्य केलें । 


पान ६०३ 


वर्‍हाडी सगळे सजले । मयूरेशास घेऊन निघाले । गणांसहित सारे जण 
।।२५।। मार्गात मयूरेशास । सिंधूचें नगर पडलें दृष्टीस । देवांसी मुक्त 
करण्यास | उद्युक्त तेव्हां जाहला ।।२६।। त्या सिंधुनगरांत जाऊन । 
महाघोर युद्ध करून | गणांसहित महा असुराशीं लढून । पराक्रम 
गाजविला ।।२७।। तदनंतर परशूनें फोडित । अमृतपूर्ण नाभिस्थल 
त्वरित । त्यायोगें सिंधु मरून पडत । नाना दैत्येद्रही ठार झाले ।।२८।। 
त्याचा पिता चक्रपाणि । विष्णुभक्त थोर गुणी । मयूरेशास शरण 
येऊनी । अर्पिलें सारें गणेशासी ।।२९।। गणेशभक्तिसंयुक्त । 
घेऊनी गेला त्यास नगरांत । आदर सन्मान करित। चक्रपाणि राजा 
आदरें।।३०।। कारावासांतून सोडवित | विष्णुमुख्य देवांसी त्वरित। 
देवेंद्रासहित तयांस पूजित । भक्तिभावे त्या वेळीं ।।३ १।। तेथ ब्रह्मा 
हर्षभरें स्मरत । आपुल्या दोन aaa मनांत। सिद्धिबुद्धी 
तेथ प्रकटत। रूपलावण्य अतुल त्यांचें 113211 देवांस नव्हतें 
माहित । ब्रह्मदेवाचें हृद्रत । ते त्या कन्या पाहून होत । 
कामविव्हल तत्क्षणी 1133101 देवेंद्रादी विधीसी विनविती । आम्हांसी 
द्या या कन्या म्हणती । ह्यांच्या समान लावण्यवती । जगांत कोठें 
न पाहिल्या ।।३४।। तेव्हां ब्रह्मा म्हणे तयांप्रत । सुरेश्वरहो तुमच्यांत । 
नसे कोणी त्यांच्या योग्य वाटत । क्षमा करा मजलागीं ।।३५।। मयूरेश 
हा श्रेष्ठ वाटत । त्यास अर्पण्या कन्या इच्छित । तेव्हां ते सारे देव 
प्राथित । पितामहा पुन: विचार करावा ।।३६।। आपुलें आपण सांगितलें 
मत । विचारी एकदा कन्यकांप्रत । तेव्हां बह्यदेव खेदयुक्त | विचारी 
त्या उभयतांसी ।।३७।। ह्या सर्व देववृंदांत । निवडा तुम्ही वर 
इच्छित । तेव्हां त्या विधात्यास सांगत हृद्गत आपुलें स्वच्छंदें 113611 
त्या चितामणीकडे पाहती । सिद्धि बुद्धी तैं लाजती । हाचि वर पसंत 
मु. पु. खंड. ६ अ. ४९ 


u; 


चित्तीं । ऐसें सुचवित स्पष्टपणे ।।३९।। तैं मयूरेशास सोडून। अन्य 
देव गेले निघून । गणेशासी सत्कारून । सुगंधी पुष्पमाळांनी ।।४०।। 
त्या मयूरेशास समर्पण करित । सिद्धि बुद्धीसी विधियुक्त । तेव्हां 
देवेंद्रादी त्यास नमित । अत्यंत आदरें सर्वही ।।४१।। सिंधूच्या वधानें 
प्रहर्षित | देवगण पूजन त्याचें करित । स्तवन करिती भक्तियुक्त। देवर्षी 
तेव्हां श्रद्धेनें ive शिखिवाहा तुज नमन । मयूर ध्वजा तुज 
अभिवादन । मयूरेशा तुज नमन । गणेशा तुज प्रणाम असो ।।४३।। 
अनाथांच्या नाथासी । अहंकाररहितांच्या पतीसी । मायाप्रचालकासी 
विघ्नेशासी । सर्वानंदप्रदात्यासी नमन ।।४४।। सदा स्वानंदवासीसी । 
स्वधर्मरतांच्या पालकासी । अनादीसी परेशासी । दैत्यदानवमर्दनकरा 
नमन ।।४५।। विधर्मस्थस्वभावां दूरकर्त्यासी | विकटासी शिवपुत्रासी। 
सर्वाच्या मातापित्यासी । पार्वतीनंदनासी नमन ।।४६।। स्कंदाग्रजासी 
नाना अवतारधारकासी | विश्वसंस्थाकरासी | काश्यपासी शेषपुत्रासी। 
सिंधुहंत्यासी नमन असो ।।४७।। हेरंबासी परशुधरासी । देवदेवेश 
पालकासी । ब्रह्मपतीसी योगेशासी । शांतिदात्यासी नमन असो ।।४८।। 
कृपालवासी अनंताननबाहूसी । अनंतउदरासी अनंतविभवासी । 
चित्तवृत्तिप्रचालकासी । सर्व हत्स्थासी नमन असो ।।४९।। सर्वांसी 
पूज्यासी सर्वादिपूज्यासी । ज्येष्ठराजासी गणांच्या पतीसी । 
सिद्धिबुद्धीच्या वरासी । मयूरेशा तुज नमन असो ।।५०।। जेथ वेदादीही 
धरिती मौन । स्तवनीं असमर्थ योगिजन । तेथ आमुचें बुद्धिमान । किती 
समर्थ होणार? ।।५१।। म्हणोनी देवा जैसें जमलें । तैसेचि आम्हीं 
स्तविलें | दयाघना नमन केलें । तुजला आम्ही भक्तिभावें ।।५२।। 
ह्या स्तवनानें तुष्ट होई । आम्हांसी रक्षी प्रत्यही । तुझ्या अंगातून सर्वही | 
उत्पन्न आम्हीं जाहलों ।।५३।। ऐसी स्तुति करून । प्रणाम करिती 


पान ६०४ 


विनतमन । तेव्हां देव होऊन प्रसन्न । म्हणे देवेशांनो वर मागा ।।५४।। 
मुनिदेवहो स्तोत्र हें उत्तम । सर्वसिद्धिप्रद मनोरम । महाभागहो सर्वदा 
अभिराम । मज आवडते अत्यंत ।।५५।। जो हें वाचील अथवा ऐकेल | 
अथवा वाचून दाखवील | त्यास भुक्तिमुक्ति लाभेल । गणेशभक्ति 
सर्वदा ।।५६।। मयूरेशाचें ऐकून वचन । देव तैसे मुनिजन । प्रार्थिती 
प्रणाम करून । हर्षभरें त्या वेळीं ।।५७।। जरी प्रसन्नभावें वर देसी । 
तरी अचल भक्ति दे आम्हांसी ।नाथा तुझ्या स्मरणासी । सदैव करो 
हृदय आमुचें ।।५८।। महावीर सिंधूस मारिलें । तेणें आम्हां कृतार्थ 
केलें | आतां स्वाधिकारपद भलें । भूषवूं तुझ्या आज्ञेने ।।५९।। तथाऽस्तु 
ऐसें बोलून । देवमुनींसी इच्छित देऊन । आपुली भक्ति दृढ करून । 
त्या सर्वाच्या हृदयांत ।।६०।। चक्रपाणि राजा गणेश पंचायतन | पूजी 
नित्य एकमन । त्यायोगें स्वानंदी निमग्न । मयूरेश सायुज्य पावला 
।।६१।। तदनंतर सर्वांसमवेत । मयूरेश मयूरनगरीं परतत । सर्व देवांसी 
योग्य स्थानीं स्थापित । देव मुनींसी तैं सांगे ।।६२।। ज्यासाठी देवांनो 
आलात । तें तें सर्व पुरविलें इच्छित । आतां निजलोकीं मीं जात । 
मुनीश्वरहो निरोप द्यावा ।।६३।। ऐसें बोलून अंतर्धान । मयूरेश पावला 
तत्क्षण | लीला त्याची अगाध महान | देवर्षी खेदयुक्त जाहले ।।६४।। 
पार्वती शंकर मूर्च्छित पडले । तैं त्यांच्या हृदयांत प्रकटले । तयांसी 
मयूरेश म्हणाले | सावध व्हावें माते ताता ।।६५।। मीं तुमच्या हृदयांत 
स्थित । चित्तवृत्तींसी चालना देत । माझा वियोग तुम्हांप्रत । कदापि 
न होईल ।।६६।। बाह्य मूर्ति स्थापून । पूजा करा भक्तियुक्तमन | 
मज सेवावें विशेषेकरून । त्यानें संतोष पावाल ।।६७।। ऐसें बोलून 
अन्तर्धान । गणेश पावला प्रसन्न | तदनंतर ब्रह्मा करी स्थापन । द्विहस्ते 
मूर्ति गणेशाची ।।६८।। ह्या वेळीं सारे aga | आपुल्या अंशानें 
मु. पु. खंड. ६ अ. ४१-४२ 


